दगडात घुसवली तलवार 


करेन वाल्रेस और नील चैपमैन 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


एक काळ असा होता त्यावेळी 


42 


ब्रिटनमध्ये सगळीकडे युद्ध चालू होते. . 


तेव्हा ब्रिटनमध्ये कोणी राजा नव्हता 
आणि तिथली प्रजा खूप दुःखी होती. 


मर्लिन जादूगराला माहीत होते की एक 
शक्तिशाली राजाच या लढाया थांबवू शकतो. 


म्हणून मर्लिन जादूगाराने दगडाच्या एका 
शित्रेत एक विशेष तलवार घुसवली. 


€ ७७०॥ ५७६ १ 
च छा ४४भा९ 
तः १६७२ ५1)९ 
प्ली 1५4१0 
"ब्रिटनचा नवीन राजा शोधण्यासाठी एक स्पर्धा 


टास्क सास््सा र होईल,” तो म्हणाला. “त्यात प्रत्येक शूरवीराला ही 


बी 


विशेष तलवार बाहेर काटण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. 


त्या दिवसांमध्ये, आर्थ नावाचा एक मुलगा 
सर केय नावाचा एका शूरवीराचा नोकर होता. 


आर्थर, सर केयचे घोड़े आणि काठ्यांची 
देखभाल करत असे. 


सर केय आपले वडील, सर एक्टर आणि 
आर्थरच्या बरोबर स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी रवाना 
झाले. या प्रवासात आर्थर खूप उत्साहित होता. 


जेव्हा ते तिथे पोहचले तेव्हा सर केय यांच्या लक्षात आले 
की ते आपली तत्रवार धर्मशाळेत सोडून आले आहेत. 


“तू परत जा आणि माझी तलवार घेऊन ये,” ते आर्थरला 
म्हणाले. 


जेव्हा आर्थर तिथे पोहचला तेव्हा धर्मशाळा बंद 
झाली होती. 


आर्थरला कळले नाही की आता काय करावे. 


च 


अचानक त्याला एका चर्चमध्ये दगडाच्या एका 
शिल्लरेत एक तलवार घुसलेली दिसली. 


मरू. 9 |. के 
»”९ ढ 
>” > 
“९ 

2 

“२ ह्य, 
क ; 
आह 


६ 


सभ 


आर्थरने लगेच ती तलवार बाहेर खेचली 
आणि तो परत सर केयकडे धावत गेला. 


आर्थरने सर केय यांना ती तत्वार दिली. 
सर केय यांना ती तलवार लगेच ओळखली. 


“माझ्या जवळ ती तलवार आहे, त्यामुळे आता मी 
राजा आहे,” सर केय यांनी आपल्या वडिलांना म्हटले. 


पण सर एक्टर यांना आपल्या मुलाच्या बोलण्यावर 
विश्‍वास वाटला नाही. 


तेव्हा आर्थरने सर केय यांच्या वडिलांना ते 
समजावले की त्यांनी काय केले होते. 


“मी ते स्वतः बघेन,” सर एक्टर म्हणाले. 


| 


“४ 


| 


ते चर्चमध्ये परत गेले, आणि तिथे 
आर्थरने तलवार परत शिलेत घुसवली. 


सर केय आणि सर एक्टर “ती काढणे सोप्पे आहे," आर्थर म्हणाला. 
यांनी परत ती तत्वार बाहेर त्याने परत दगडात घुस्व्लेली तलवार बाहेर खेचली. 
खेचण्याचा खूप प्रयत्न केला. 


रळ ४0४ ४९९१६ 


9 ट्र ४ २7०९ 
र 01. विल पण्य 
जो कोणी ही ते सगळे बघितल्यावर सर 
तलवार खेचून एक्टर आणि सर केय आपल्या 
काढेल तोच गुडघ्यावर बसले. 
ब्रिटनचा खरा राजा “हे तुम्ही काय करत आहात?” 
होईल. आर्थरने त्यांना विचारले. 


“दगडावर ल्रिहलेले शब्द वाच,” 
सर एक्टर यांनी उत्तर दिले. 


"आर्थर, आता तू ब्रिटनचा खरा राजा 
आहे. जसे मर्लिन जादूगाराने सांगितले 
आहे तसेच झाले आहे.” 


आर्थर चकित झाला. 
“तो मर्लिन कोण आहे?" आर्थर ओरडला. 


तेव्हा त्यांना मर्लिन जादूगार दिसला. 


"आर्थर," मर्लिन जादूगार म्हणाला, “तुझे वडील 
समाट उथर, ब्रिटनचे बादशाह होते. 


जेव्हा तू एक लहान मुलगा होता, तेव्हा मी इर्षा 
असणाऱ्या श्ूरवीरांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी 
तुला सर अँक्टर यांच्याकडे सोपवले होते.” 


क्य न भी 
1, १ 


९: 
| । ॥ २) 
"४६.१ 
| 


ध / | | 


1. २४ 


आर्थरने तलवारीकडे अभिमानाने बघितले आधी तर इर्षा असणाऱ्या शरवीरांनी 
आणि त्याला आपले कर्तव्य समजले. त्याला स्वीकारले नाही र 


“मी एक चांगला राजा होईल असे वाचन 
देतो,” तो म्हणाला. 


ते परत परत दगडातून तलवार 
खेचण्याचा प्रयत्न करत राहिले. 


पण केवळ आर्थरच शित्रेमधून तलवार 
खेचण्यात यशस्वी झाला. "राजा आर्थर अमर हो!“ ते ओरडले. 


शेवटी शूरवीरांनी मर्लिनच्या म्हणण्यावर 
विश्‍वास ठेवला. 


मग आर्थरला राजाचा मुकुट घातला गेला. 


आर्थरच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर आता प्रथमच 
देशातला प्रत्येक माणूस खुश होता. 


